लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत रस्ते व 
पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत (शुध्दीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सारस्ते ११२१/प्र.क्र.१३८/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 9. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का.०५, 
दि.०६.०४.२०२१. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का.०५, 
दि.२०.०९.२०२१. 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्र “अ” मधील हिंगोली जिल्हयातील 
अनुक्रमांक २ येथील “प्रजिमा २२ वडचुना दुरचुना ग्रामा १०० ला मिळणारा रस्ता बांधकाम करणे ता.कळमनुरी 
जि.हिंगोली” हे काम वगळण्यात येत आहे. 
२. तसेच, उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मध्ये “विवरणपत्र अ मधील 
एकुण ३२५५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी पंचावन्न लक्ष फक्त) किंमतीची एकूण ५५ रस्त्यांची (अक्षरी 
पंचावन्न) कामे” या ऐवजी “विवरणपत्र अ मधील एकुण ३१५५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एकतीस कोटी पंचावन्न लक्ष 
फक्त) किंमतीची एकूण ५४ रस्त्यांची (अक्षरी चौपन्न) कामे” असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१३११७०४४७२६२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 
Parkar 
Date: 2022.01.31 17:06:16 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 


Cc WwW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र.क्र.१३८/का-५ 


५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी 

१८. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१९.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२०.संबधित कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती (कार्यासन ०५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


